मौजे ओझर खु. ता. जामनेर जि. 
जळगांव येथे नवीन उपकेंद्र मंजूर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना - २०२३ /प्र.क्र.२६०/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १८ जानेवारी, २०२४. 


वाचा: आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे /कक्ष-७अ/टे-९ /ओझर खु. 
/उपकेंद्र/स्थापना/जळगांव/५७२३-२५/२०२३, दि. ०७/०८/२०२३. 


प्रस्तावना - 

मौजे ओझर खु. ता. जामनेर जि. जळगांव येथे नवीन उपकेंद्र मंजूर करणेबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता.याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय- 

मौजे ओझर खु. ता. जामनेर जि. जळगांव येथे नवीन उपकेंद्र मंजूर करण्यास “विशेष बाब” 
म्हणून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. सदर उपकेंद्रासाठी विहित पद्धतीने जागा 
अधिग्रहीत करुन जिल्हा परिषदेकडून बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे 
कार्यवाही करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११६११५४३८९४१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Shivdas 

S h ivd a S Mahadeo Dhule 
DN: cn=Shivdas Mahadeo 

M h d Dhule, 0, ou, 

a ) a eo email=shivdas.dhule@nic.in 

,c=US 

D h U | e Date: 2024.01.18 15:29:15 
+05'30' 


(शि.म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


झासन निर्णय क्रमांकः स्थापना २०२३/प्र.क्र.२६०/आरोग्य 3 


A) 


. मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२(लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
५. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


६. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 


८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने),मुंबई. 


९. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 


१०.जिल्हाधिकारी, जळगांव. 
११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जळगांव. 


१२.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव. 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 


१४.नियोजन विभाग, (का.१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 
१५.वित्त विभाग, (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


१६.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि.मंत्रालय, मुंबई. 
१७.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


